विभागासाठी संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर ई. 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२९/प्र.क्र.३१/नोंदणी शाखा 


वाचा - 
१) 
२) 
३) 
8) 
4) 
६) 

प्रस्तावना - 


१० वा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
नवीन इमारत मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०२१. 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, दिनांक २३ 
सप्टेंबर, २०११. 

शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट,२०१७. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग २, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.३१/नोंदणी शाखा, 
दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०१९. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक-एमएजी-१०९५/सीआर-४५/आरोग्य- 
३, दिनांक ४ जुले, २०००. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.३१/नोंदणी शाखा, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१९. 


माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 
पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्याचे 
ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द$साठी संगणक 
सामुग्री खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.२ व ३ मधील दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना / निर्देशानुसार सार्वजनिक 
आरोग्य विभागात संगणक सामुग्री खरेदी करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र ४ च्या शासन निर्णयानुसार नुसार 
खरेदी समिती गठीत करण्यात आळी आहे. सदर समितीस सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द)साठी 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.3१/नोंदणी शाखा 


संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. साहित्याचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 


साहित्य खरेदी 
नु.क्र | तपशील करावयाची 
संख्या 
प्रिंटर २५ 
२ स्कॅनर ४५ 


२. सदर खरेदी निधीच्या उपलब्धतेनुसार १ किंवा अधिक टप्प्यात करण्यात येईल. 
३. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात येत आहे. सदर खेरेदिसाठी वित्त विभागाची मान्यता आहे. साहित्याचे तांत्रिक 
तपशील हे सामान्य प्रशासन विभाग (मा.तं.सं) यांच्या मान्यतेने ठरविण्यात आळे आहेत. 
४. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा,०९०,सेक्रेटरीएट-(०१) 
(०१) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०६९७ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 
५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, 
भाग २, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभागदोन 
मधील अनुक्रमांक २७ब, नियम क्र. ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास अधिकारानुसार खरेदी करण्यात 
येतील. शासन निर्णय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या संमती नंतर निर्गमित करण्यात येत आहे 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२९१६५०३२८३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Naresh Manohar 
aresh लका 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M a al (0 h a | 2.5.4.20=0087db451e3c7 1f7d2fa59fe9eca7 
¢10c794788fbObddfcac65eccf4f637dbd4, 


serialNumber=99e6a2df96133e0946d7363 
25691 173d33761635d82bb47f67ba70b5e5 


Patange क” 
नरेश म. पतंगे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी(रोखशाखेमार्फत) मुंबई ,, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


aes निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.3१/नोंदणी शाखा 


) उपसचिव(नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग०१-मुंबई ,मंत्रालय , 
) कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), वि.आ.सा ,पोर्टल GEM 
) अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग०१-मुंबई ,मंत्रालय , 
६) वित्त विभाग मुंबई ,मंत्रालय (६-व्यय) 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी ,मुंबई , 
८) वित्त विभाग मंत्‌ (६-व्यय)रालय मुंबई , 
९) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


